महिला व बाल विकास विभागासाठी 'आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा (Virtual Personal Deposit 
Account) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर,२०२४ 
वाचा :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५ दिनांक: १४ फेब्रुवारी,२०२४ 


प्रस्तावना :- 


प्रशासकीय विभागांना मंजूर विविध कल्याणकारी योजना आणि विकास कामांसाठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी म. 
को.नि. ४४ नमुन्यात सहायक अनुदानाची देयके कोषागार कार्यालय / उप कोषागार कार्यालय येथे 
सादर करतात. या देयकांची तपासणी होऊन देयके परिपूर्ण असल्यास संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमधून आहरित 
केल्यानंतर देखील त्याचा प्रत्यक्ष विनियोग होण्यासाठी काही कालावधी व्यतित होतो. त्याचप्रमाणे 
निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग करताना काही व्यवहारिक अडचणी उद्भवल्यास निधीच्या विनियोगासाठी 
अतिरिक्‍त कालावधी देखील लागू हाकतो. परिणामी तोपर्यंत सदर निधी आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांच्या वाणिज्यिक बँकांमधील चालू खात्यांमध्ये किंवा योजनेच्या बचत खात्यांमध्ये शिल्लक राहतो. 


या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना म.को.नि. नमुना क्रमांक 
४४ देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित निधीतून २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, आणि 
वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील stam अन्य Beat शीर्ष (Object Head) अंतर्गत 
आहरित केल्या जाणा-या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी ' आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा [Virtual Personal Deposit Account (VPDA) ] ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्यात 
यावी अशा सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 


या पार्श्वभूमीवर महिला व बाळ विकास विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 
म.को.नि. नमुना क्रमांक ४४ द्वारे आहरित केल्या जाणा-या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठी 'आभासी वैयक्तिक ठेव AM [Virtual Personal Deposit Account (VPDA)] ही व्यवस्था व 
कार्यपध्दती लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन झासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) महिला व बाल विकास विभाग म.को.नि. नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित 
निधीतून २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३-अर्थसहाय्य, ३५- भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, आणि वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित 
करण्यात येतील अशा अन्य उद्देश शीर्ष (Object Head) अंतर्गत आहरित केल्या जाणा-या सहायक 
अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी 'आमासी वैयक्तिक ठेव लेखा [Virtual Personal Deposit 
Account (VPDA)] ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी 
म. को.नि. नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित निधीतून २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक 
अनुदान (वेतनेतर), ३३-अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३- 
मोठी बांधकामे, आणि वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील star अन्य Sear शीर्ष 
(Object Head) अंतर्गत आहरित केल्या जाणा- या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी 
'आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली (VPDAS): या प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य राहील. 


३) या झासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद आहरण व संवितरण अधिकारी यांना या 

शासन निर्णयाव्दारे आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांना 
यथास्थिती अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय किंवा संबंधित 
उप कोषागार कार्यालय येथे आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (VPDA) उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
या शासन निर्णयाच्या निर्गमन दिनांकापासून एक सप्ताहाच्या मुदतीत सदर आहरण व संवितरण 
अधिकारी महालेखापाल, (ले. व A) कार्यालयाकडून 'वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक' म्हणून प्रत्यक्ष 
कामकाज करण्यासाठीचे प्राधिकारपत्र मिळविण्यासाठी महालेखापाल, (ले. व A.) कार्यालयास प्रस्ताव 
सादर करतीळ आणि महालेखापाल, (ले. व A) कार्यालयाबरोबर योग्य समन्वय ठेवून असे 
प्राधिकारपत्र सत्वर प्राप्त करुन घेतील. महालेखापाल, (ले. व अ. यांचेकडून प्राधिकारपत्र निर्गमित 
झाल्यानंतर संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून 'आभासी ठेव लेखा 
प्रशासक संकेतांक देण्यात येईल. सदर कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करवून घेण्यासाठी संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे कार्यालय प्रमुख व्यक्‍्तिठाः जबाबदार असतील. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 


राज्याच्या एकत्रित निधीमधून आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यामध्ये निधीचे हस्तांतरण :- 


8) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडून अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई / जिल्हा कोषागार 
कार्यालय / उप कोषागार कार्यालय येथे २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३- 
अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०- इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, आणि 
वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा अन्य उद्देडा शीर्ष (Object Head) अंतर्गत सादर 
होणाऱ्या म. को.नि. नमुना क्रमांक ४४ देयकांच्या बाबतीत, ज्या देयकांचे आदाते अगोदरच निश्चीत 
झालेले आहेत (म्हणजेच देयकांद्वारे रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ जिल्हा कोषागार 
कार्यालय / उप कोषागार कार्यालय यांचेकडून थेट संबंधित आदात्यांना संवितरीत करण्याचे प्रस्तावित 
असेल) अशी सर्व देयके, अन्यथा परिपूर्ण असल्यास, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई / जिल्हा 
कोषागार कार्यालय / उप कोषागार कार्यालय यांचेकडून पारित केली जातील आणि प्रचलित अधिकृत 
ई-प्रदान प्रणालीद्वारे थेट आदात्यांना प्रदाने करण्यात येतील. अशा देयकांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा व्यवस्था आणि कार्यपध्दती वापरण्यात येणार नाही. 


५) तथापि, ज्या प्रकरणी प्रचलीत कार्यपध्दतीप्रमाणे २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान 
(वेतनेतर), ३३-अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०- इतर खर्च, ५३-मोठी 
बांधकामे, आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील sent अन्य उद्देश शीर्ष Object 
Head) अंतर्गत म.को.नि. नमुना क्रमांक ४४ या नमुन्यातील देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित निधीमधून 
रकमा आहरित करुन प्रथम आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये किंवा यथास्थिती 
कार्यान्वयन यंत्रणेच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या जातात व नंतर आदात्यांची निश्चिती करुन त्यांचे 
प्रदान केळे जाते, अशा प्रकरणीच फक्त आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती वापरण्यात येईल. 
यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सहायक अनुदानाची रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित 
निधीमधून आहरित करुन संबंधित आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासकांच्या आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेख्यांमध्ये हस्तांतरीत करण्यासाठी म. को.नि. नमुना क्रमांक ४४ या नमुन्यातील 'निरंक देयक' 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ जिल्हा कोषागार कार्यालय / उप कोषागार कार्यालय येथे सादर 
करणे बंधनकारक राहिल. 


६ “आभासी वैयक्‍तीक ठेव लेखा” प्रशासन प्रणाली फक्त राज्य योजनांसाठी लागु असेल. केंद्र 
पुरस्कृत/केंद्र सहाय्थित योजनांना सदर प्रणाळी लागू असणार नाही. तसेच “आभासी वैयक्‍तीक ठेव 
लेखा प्रशासक” महिला व बाल विकास विभागाकडून मान्य करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत 
खर्च करतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 

पदनिर्देशित प्रशासकांद्वारे आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून निधीचे संवितरण :- 

७ संबंधित प्रशासकांनी त्यांच्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यामध्ये जमा झालेल्या रक्‍कमेमधून 
अनुज्ञेयतेनुसार संबंधित आदात्यांना देय असलेली रक्‍कम प्रचलित अधिकृत ई-प्रदान प्रणालीद्वारेच 
प्रदान करावयाची आहे. त्यासाठी संबंधित आदात्यांची नोंद (Payee Registration) आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रणालीमध्ये करणे आवश्‍यक आहे. आदाता म्हणून व्यक्‍ती अथवा संस्थेची आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रणालीमध्ये नोंद करतांना, आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासकांनी आदात्याच्या बँक 
खात्याचा तपशील अचूक व योग्य असल्याची खात्री करुनच आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमध्ये 
नोंदविणे. आवश्‍यक राहील. 


८) आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमध्ये आदात्यांच्या बँक खात्यांचा तपशिल नोंदविण्यापुर्वी 
बँक खाते चालु आहे, बँक खाते वापरावर मर्यादा नाही, याची खात्री प्रशासकांकडून करण्यात येईल. 
प्रणालीवर नोंद अंतिम करण्यापूर्वी पुनःश्च आदात्याचे नाव, isc आणि बँक खाते क्रमांक यांच्या 
अचूकतेबाबतची खात्री प्रशासकांकडून करण्यात येईल. आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमध्ये 
प्रदानाची संपुर्ण कार्यवाही आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक यांच्या व्दारे होणार असल्याने, 
आदात्याचा बँक खाते Aas अचूक नोंदविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रशासक आणि त्यांच्या 
अधिनस्त संबंधित कर्मचाऱ्याची असेल. 


९) प्रदान करतांना, ज्या लेखाशिर्षामधून रक्‍कम अदा करावयाची आहे, त्या लेखाशिर्षाची अचूक 
निवड प्रशासक आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमध्ये करतील. तसेच प्रत्यक्ष आदात्याची निवड ही 
'आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली' मध्ये पूर्वी नोंदणी केलेल्या आदात्यांच्या सूचीमधून करण्यात 
येईल. अशी निवड करतांना ज्या आदात्यास प्रत्यक्ष प्रदान करावयाचे आहे, त्या आदात्याचे संपूर्ण नाव, 
प्रणालीमध्ये निवडलेल्या आदात्याच्या नावाप्रमाणेच असल्याची समुचित खात्री करण्याची खबरदारी 
प्रशासक घेतील. समान नाव असणारे एका पेक्षा अधिक आदाते आढळून आल्यास, PAN क्रमांक वा 
इतर तत्सम माहितीच्या आधारे आदाता अचूक व योग्य असल्याची खात्री करण्यात येईल. या नंतर 
आदात्यांना करावयाच्या प्रदानाची रक्कम आणि त्याच सोबत आवश्‍यक असल्यास कपातीच्या 
रक्कमांची नोंद करण्यात येईल. यानंतर नोंदविलेली संपुर्ण माहिती अचुक असल्याची खात्री करुन 
प्रदान आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमध्ये प्राधीकृत करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत 
योग्य आदात्यासाच प्रदान केले जाईल, कोणासही दुबार प्रदान होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याची 
खबरदारी प्रशासक afar घेतील. 


१० त्याचप्रमाणे आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यातून वस्तू व सेवा पुरवठ्याच्या अनुषंगाने आदात्यास 
प्रदान होत असल्यास, आयकर वस्तू व सेवा कर, इत्यादी कपातीच्या रक्कमा तसेच अन्य प्रकरणी 
काही वैधानिक प्रदाने करावयाची असल्यास त्यासाठीच्या रक्कमा, प्रचलित कार्यपध्दतीस अनुसरुन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 


आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यातून प्रशासकांच्या आहरण व संवितरण विषयक बँक खात्यात घेऊन 
संबंधित प्राधिकरणाकडे विहित मुदतीत हस्तांरित करता येतील. 


आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यातील Tense विनियोग करण्यासाठीची अनुज्ञेय कालमर्यादाः 


११) मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधीळ नियम १४९ आणि त्या खालील परिशिष्ट-२२ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या तरतूदींस अनुसरून, सहायक अनुदानाचे उपयोजन करून त्या पुष्ट्यर्थ उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी एक वर्षाची कालमर्यादा अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीस 
अनुसरून शासकीय कार्यालयांच्या स्तरावरील आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यांच्या संदर्भात राज्याच्या 
एकत्रित निधीतून रक्‍कम आहरित केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत अशी रक्‍कम खर्च 
करणे संबंधित आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासकांसाठी अनिवार्य राहील. 


आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यातील अखर्चित रक्‍कमांचा शासन खाती भरणा: 


92) आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यातील सहायक अनुदानाची रक्‍कम विहित मुदतीत खर्च न 
केल्यास, त्यानंतर आभासी ठेव लेखा प्रशासकांना Sahl रक्‍कम खर्च करता येणार नाही. अशा अखर्चित 
रक्कमा तत्परतेने राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये तात्काळ भरणा करणे अनिवार्य राहील. 


आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती मध्ये नियंत्रक अधिकारी यांची भूमिका : 


१३) आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यामध्ये रक्कम जमा करण्यासाठी अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण आणि 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे अनुदानाचे वितरण करणारे नियंत्रक अधिकारी हेच त्या आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा प्रशासकाच्या सहायक अनुदान संवितरणाच्या / विनियोगाच्या सर्वकष कामगिरीचे नियंत्रण 
करण्यासाठी जबाबदार असतील. 


१४ ज्या प्रयोजनासाठी सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी सदर 
अनुदानाचा विनियोग प्रशासकांकडून विहित मुदतीत केला जात आहे, यावर देखील नियंत्रक 
अधिकारी नियंत्रण ठेवतील. त्याचप्रमाणे सदर सहायक अनुदानाचा विनियोग करताना प्रशासकांकडून 
आणि संबंधित यंत्रणेकडून प्रचलित कार्यपद्धतीचा काटेकोर अवलंब केला जात आहे, वित्तीय शिस्तीचे 
पालन केले जात आहे, विहित प्रक्रियांचे अनुपालन केळे जात आहे. यावर देखील नियंत्रक अधिकारी 
लक्ष ठेवतील आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना तसेच या कार्यपध्दतीने 
निधी आहरीत तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ anita तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
शा.नि.क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५ दि.१४ फेब्रुवारी,२०२४ निर्णयात नमुद 
HEV AA यांचे पालन करण्याची जबाबदारी आभासी वैयक्‍तीक ठेव लेखा प्रशासक यांची असेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाळेखापाल-१ (ले. व अ.), महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक TM/Ch.2/UOR ॥०.१०६ महिला व बाल विकास विभाग/२०२४-२५/८१४ Date: ०५.०९.२०२४ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आणि वित्त विभागातील कोषा प्रशा-५ कार्यासन यांनी त्यांच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसंक्र.१९५/२०२४/को.प्र.५ दि.३०.०७.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागातील 


व्यय-६ कार्यासन यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०८/व्यय- ६ दि.०७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥०७॥॥७.७०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०९१२१८५५३०३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO :: 


S A R D A R ae ast IL DEORAO SARDAR '979B9076 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. २९ /का-४ 


१८. वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ४,५,६,७, ७-अ, ८, ९ ,१०,११,), महिळा व बाल 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवडनस्ती, का-४. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२९/का-४ दि. ०९ सप्टेंबर,२०२४ 
परिशिष्ट-अ 
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था या कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी करणेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची यादी 


(एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई) 


आहरण व संवितरण अधिकारी 
संकेतांक (D.D.O. Code) 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, ठाणे 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, रायगड 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, रत्नागिरी 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, पुणे 

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, सातारा 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, सांगली 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, सोलापुर 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, कोल्हापुर 
1 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, छ. संभाजी नगर 
1 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, परभणी 

2 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बीड 

3 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नांदेड 

4 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, धाराशिव 
5 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जालना 

6 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, लातुर 

1 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, हिगोली 

8 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, गोंदिया 

9 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, वर्धा 

0 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नागपुर 

2 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, भंडारा 

2 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, चंद्रपुर 

23 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, गडचिरोली 
24 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नाशिक 
5 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, धुळे 

6 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जळगाव 

2 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, अहमदनगर 
28 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नंदुरबार 

9 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, अमरावती 
30 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, अकोला 


अ.क्र आहरण व संवितरण अधिकारी पदनाम 


31 


32 


34 


3 


6 


7 


38 


39 


42 


4 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


5 


6 


5 


58 


59 


2 


63 


64 


5 


7 > a re क aN (32 (3 (2 
> a oO aa j=) a ae 


6301005737 जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बुलढाणा 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, यबतमाळ 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, वाशिम 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, पालघर 
बाविप्रअ, (ना) अहमदनगर शहर 
बाविप्रअ, (ना) अहमदनगर पुर्व 
बाविप्रअ, (ना) अहमदनगर पश्‍चिम 
बाविप्रअ, (ना) अकोला शहर 
बाविप्रअ, (ना) अमरावती उत्तर 
बाविप्रअ, (ना) अमरावती शहर पश्‍चिम 
बाविप्रअ, (ना) अमरावती शहर पुर्व 
बाविप्रअ, (ना) अमरावती दक्षिण 
बाविप्रअ, (ना) छंत्रपती संभाजी नगर शहर, उत्तर 
बाविप्रअ, (ना) छंत्रपती संभाजी नगर शहर दक्षिण 
बाविप्रअ, (ना) छंत्रपती संभाजी नगर 
ates cma 
बाविप्रअ,(ना)बीड पश्‍चिम 

बाविप्रअ, भंडारा 

बाविप्रअ, (ना) बुलढाणा दक्षिण 
बाविप्रअ, (ना) बुलढाणा उत्तर 
बाविप्रअ, (ना) चंद्रपुर दक्षिण 
बाविप्रअ, (ना) चंद्रपुर शहर 

बाविप्रअ, (ना) चंद्रपुर उत्तर 

वाविणअ. (न) घुळे शहर 
बाविप्रअ,(ना)धुळे-नंदुरबार 

बाविप्रअ, (ना ) गडचिरोली 
बाविप्रअ, (ना) गोंदिया 

बाविप्रअ, (ना) हिंगोली 

बाविप्रअ, (ना) जळगाव उत्तर 
बाविप्रअ, (ना) जळगाव शहर 
बाविप्रअ, (ना)जळगाव-द्क्षिण 
बाविप्रअ, (ना)जालना 

aa, (न) कोल्हापर 

afb (ल) कोल्हापुर इंचलकरजी 
a,c कोल्हापर 
बाविप्रअ,(ना) लातूर शहर 


67 3701035733 बाविप्रअ,(ना) लातूर 


बाविप्रअ (ना) अंधेरी पश्‍चिम 
बाविप्रअ (ना) अंधेरी पुर्व 

70 बाविप्रअ (ना) भांडुप पश्‍चिम 
71 बाविप्रअ(ना) बांद्रा मुंबई 

2 बाविप्रअ(ना) बोरीवली पश्‍चिम 
बाविप्रअ(ना) बोरीवली पुर्व 

74 बाविप्रअ, (ना) चेंबूर-गोबडी 
75 बाविप्रअ, (ना) मुबंई दक्षिण 

7 बाविप्रअ, (ना) धारावी 

7 बाविप्रअ, (ना)घाटकोपर 
बाविप्रअ, (ना)गोरेगांव (पूर्व) 

9 बाविप्रअ,(ना) गोरेगांब (पश्‍चिम) 
बाविप्रअ, (ना)जोगेश्‍वरी 

81 बाविप्रअ, (ना) खार सांताक्रुझ 
82 बाविप्रअ, (ना) कुर्ला 

83 बाविप्रअ ( ना) चांदिवली 

84 बाविप्रअ ( ना) देवनार 

85 बाविप्रअ ( ना) मुलुंड 

बाविप्रअ (ना) प्रभादेबी-शिवडी 
87 बाविप्रअ, (ना)शिवाजीनगर 

88 बाविप्रअ ( ना) मानखुर्द 
बाविप्रअ ( ना) विक्रोळी- भांडुप 
बाविप्रअ, (ना) बडाळा 

1 बाविप्रअ, (ना) नागपुर शहर उत्तर 
2 बाविप्रअ, (ना) नागपुर शहर-मध्य 
93 बाविप्रअ, (ना) नागपुर-शहर पुर्व 
9 बाविप्रअ, (ना) नागपुर-पुर्व 

95 बाविप्रअ, (ना) नागपुर दक्षिण 
बाविप्रअ, (ना) नागपुर शहर पश्‍चिम 
7 बाविप्रअ, (ना) नागपुर पश्‍चिम 
बाविप्रअ, (ना) नांदेड शहर 
बाविप्रअ, (ना) नांदेड 

100 बाविप्रअ,(ना) मालेगाव शहर 
101 बाविप्रअ, (ना) नाशिक शहर 
102 बाविप्रअ, (ना) नाशिक 


ष्2 \o \o ~] ~ ऱ्य ~ 


103 3501025733 बाविप्रअ, (ना) उस्मानाबाद 


104 बाविप्रअ, (ना) परभणी 

105 बाविप्रअ, (ना) पिंपरी-चिंचवड पश्‍चिम 
106 बाविप्रअ, (ना) हडपसर 

107 बाविप्रअ, (ना) पुणे शहर दक्षिण-पश्‍चिम 
108 बाविप्रअ (ना)पिंपरी-चिंचबड पुर्व 
109 बाविप्रअ (ना) पुणे शहर मध्य 

110 बाविप्रअ (ना) पुणे शहर पुर्व 

111 बाविप्रअ (ना) पुणे शहर उत्तर 

112 बाविप्रअ, (ना)रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग 

113 बाविप्रअ, (ना) सांगली शहर 

114 बाविप्रअ, (ना) सांगली 

115 बाविप्रअ, (ना) सातारा पश्‍चिम 

116 बाविप्रअ, (ना) सातारा पुर्व 

117 बाविप्रअ, (ना) सोलापुर पश्‍चिम 

118 बाविप्रअ, (ना) सोलापुर शहर पुर्व 
119 बाविप्रअ, (ना) सोलापुर पुर्व 

120 बाविप्रअ, (ना) सोलापुर-शहर पश्‍चिम 
121 बाविप्रअ, (ना) भिंबडी पुर्व 

122 बाविप्रअ, (ना) ast पश्‍चिम 

123 बाविप्रअ, (ना)कल्याण-डोंबिवली 
124 बाविप्रअ, (ना) मिरा भाईदंर 

125 बाविप्रअ, (ना) ठाणे शहर पश्‍चिम 
126 बाविप्रअ, (ना) ठाणे शहर पुर्व 

127 बाविप्रअ, (ना) नवी मुंबई 

128 बाविप्रअ, (ना) उल्हासनगर 

129 बाविप्रअ, (ना) ठाणे 

130 बाविप्रअ (ना) वर्धा 

131 बाविप्रअ,(ना) अकोला- वाशिम 

132 बाविप्रअ, यवतमाळ पुर्व 

133 बाविप्रअ, यवतमाळ पश्‍चिम 

134 बाविप्रअ, (ना) रायगड 

135 बाविप्रअ, (ना) पनवेल 

136 बाविप्रअ, (ना) वसई-विरार पुर्व जि. पालघर 
137 बाविप्रअ, (ना) वसई-विरार पशिचम जि. पालघर 
138 बाविप्रअ, (ना) पालघर जि. पालघर 


1201015713 लेखाधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई 


140 1201025713 लेखाधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नबी मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२९/का-४ दि. ०९ सप्टेंबर,२०२४ 


परिशिष्ट-अ 
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था या कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी करणेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची यादी 


(महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे) 


आहरण व संवितरण अधिकारी वितरण 
संकेतांक 5 आहरण ण 
अ.क्र “cis 0) आहरण व संवितरण अधिकारी पदनाम 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला ब बाल विकास जिल्हा परिषद ठाणे 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद रायगड 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद रत्नागिरी 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला ब बाल विकास जिल्हा परिषद पुणे 
[ee उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद सातारा 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद सांगली 
18 | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद सोलापूर 
19 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद कोल्हापूर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद परभणी 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद बीड 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद नांदेड 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद उस्मानाबाद 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद जालना 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद लातूर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद हिंगोली 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद गोंदिया 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद वर्धा 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद नागपूर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद भंडारा 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद गडचिरोली 
महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक 

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद धुळे 
महिला ब बाल विकास अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव 

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद अहमदनगर 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद नंदुरबार 


30 


32 

3 
34 
35 
36 
37 


9 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


52 
5 
4 


56 
5 

58 
59 


6 
6 


63 


Nn Nn Nn (33 Oo Oo oO N 
| ७] — ऱ्य Nn (Se) — [७.५] — \O 


6101005737 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद अमरावती 


उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद अकोला 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद बुलढाणा 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद यवतमाळ 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्याण जिल्हा परिषद वाशिम 
महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर 
शांतिसदन महिला वसतिगृह, उल्हासनगर ठाणे 

कृपा महिला वसतिगृह, कर्जत, रायगड 

प्रतिभा महिला बसतिगृह, रत्नागिरी 

अंकुर महिला वसतिगृह, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग 

शासकिय महिला राज्यगृह, मुंढवा, पुणे 

प्रेरणा महिला वसतिगृह, बारामती,पुण 

अशाकिरण महिला वसतिगृह,कराड,सातारा 

रेणुकामाता महिला वसतिगृह, सोलापूर 

तेजस्विनी महिला वसतिगृह, कोल्हापूर 

सावित्रिबाई महिला वसतिगृह, छत्रपती संभाजीनगर 

माता अनुसया महिला वसतिगृह, नांदेड 

शांतिकुंज महिला राज्यगृह, जालना 

विद्या महिला वसतिगृह, लातूर 

करुणा महिला वसतिगृह, नागपूर 

प्रियदर्शनी महिला वसतिगृह,नागपूर 

सरस्वती महिला वसतिगृह, नागपूर 

वात्सल्य महिला वसतिगृह, नाशिक 

ममता महिला बसतिगृह,धुळे 

आशादिप महिला वसतिगृह, जळगांव 

जागृती महिला वसतिगृह, अकोला 

कस्तुरबा महिला वसतिगृह, चेंबूर मुंबई 

नवजीवन महिला वसतिगृह चेंबूर, मुंबई 

अधिक्षक,शासकिय वरिष्ठ बालगृह येरवडा, पुणे. 

अधिक्षक, पुरुष राज्यगृह, कोल्हापूर. 

अधिक्षक, वरिष्ठ बालगृह, औरंगाबाद 

अधीक्षक, शासकीय मुलांचे वरिष्ठ बालगृह, नागपूर. 
अधिक्षिका शासकिय मुलींचे वरिष्ठ बालगृह,नाशिक 

अधिक्षक, शासकिय मुलांचे वरिष्ठ बालगृह, अमरावती 


7101005714 र मुंबई 
शझिका सहाय्यक प्रशासकिय अधिकारी तथा लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई. 


2201005738 लेखाधिकारी, महिला ब बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1. 


64 
we 
rs 2 
लले 
ce we 
oe 2 
we 
लले 
we 
लले 
we 
लले 
we 
2 
we 
2 
ळा we 
2 
we 
2 
: 
=a 
: 


84 4501005584 शासकीय 
85 4501005611 शासकीय 


4601005576 


शासकीय 


87 4601005581 शासकीय 
4601005601 शासकीय 


4801005581 शासकीय 


4801005612 शासकीय 


91 4901005624 शासकीय 
9 5303005607 शासकौय 


93 5409005595 शासकोय 
4 6101005575 शासकौय 
6101005581 शासकौय 


96 | 6101005612 शासकोय 


[सकीय मुलांचे बालगृह (क) उल्हासनगर -४ ठाणे 


TIALS मुलांचे बालगृह (वरिष्ठ) उल्हासनगर -५ ठाणे 


TAA अपंग मुलांचे (क/व) बालगृह उल्हासनगर -५ ठाणे 


[सकोय मुलींचे निरीक्षणगृह/विशोषगृह उल्हासनगर-५ 
TAP मुलांचे बालगृह (क/व) बालगृह उल्हासनगर -५ ठाणे 


TAH मुलांचे निरीक्षणगृह व बालगृह ओरोस जि. सिंधुदुर्ग 


TAH मुलांचे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र ,गोल्फ मैदान जवळ येरवडा पुणे 


[सकोय मुलींचे निरीक्षणगृह/विदोष बालगृह मुंढवा डायमंड वॉच कंपनी शेजारी पुणे 


TTA मुलींचे कनिष्ठ/वरिष्ठ बालगृह शिरूर जि.पुणे 


[सकोय मुलींचे बालगृह मिरज कोळसे पाटील वाडा मंगळवार पेठ मिरज सांगली 


TAH मुलांचे कानिष्ठ बालगृह, सोलापूर 


TAH मुलांचे वरिष्ठ बालगृह माळशिरस जि सोलापूर 


TAA मुलींचे (क/व) बालगृह पैठण कोर्ट रोड पैठण जिल्हा औरंगाबाद 


TAA मुलांचे बालगृह शिवगड बिल्डींग राजेंद्रगिरी नगर वसमत रोड परभणी 


Taare निरीक्षणगृह /बालगृह पंचायत समिती समोर आदर्श नगर रोड बीड 


TAP मुलांचे वरिष्ठ /सहकार बँक कॉलनी रेल्वे स्टेशन जवळ जालना 


[सकोय मुलांचे बालगृह/निरीक्षणगृह AHR मातोश्री मोतीबाग जालना 


TAH मुलींचे बालगृह मुरुड तालुका लातूर जिल्हा लातूर 


TAP मुलांचे बालगृह गवळी नगर लातूर 


[सकोय मुलांचे निरीक्षणगृह/बालगृह रामायण बिल्डींग हिवलेकर हॉस्पिटल जवळ ,गोपुरी रोड ,वर्धा ता वर्धा 


TAP मुलांचे वरिष्ठ बालगृह द्वारा उमाकांत नरेकर यांची इमारत आर्वी रोड,केळकरवाडी,वर्धा ता.जि.वर्धा 


[सकोय मुलांचे कनिष्ठ बालगृह नारा-नारी रोड ग्रामीण पोळीचे मुख्यालयाजवळ,पाटणकर चौक,नागपूर 


TAH मुलांचे निरीक्षणगृह/सुरक्षागृह नारा-नारी रोड, ग्रामिण पोलिस मुख्यालय जवळ, पाटणकर चौक, नागपूर 


[सकोय मुलींचे (क/व) तिडके शाळेजवळ, काटोल रोड नागपूर 


[सकोय मुलांचे निरीक्षणगृह/बालगृह श्री राजेश्वर आळूरवार सी-१८ शास्त्रीनगर बगिच्या जवळ मूळ रोड चंद्रपूर 


TAP अपंग मुलांचे (क/व) बालगृह चंद्रपूर 


[सकीय मुलाचे निरीक्षणगृह बराया बिल्डींग जवळ प्रतीक्षा गेस्ट हाऊस,पंचवटीनगर आय.टी.आय चौक गडचिरोली 


TAH मुलांचे बालगृह ,वाक, ता. भडगाव जि. जळगाव 


[सकोय मुलींचे कनिष्ठ व वरिष्ठ बालगृह राहुरी ता. राहुरी जि अहमदनगर 


[सकोय मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह देसाई ले-आउट अमरावती 


[सकोय मुलांचे निरीक्षणगृह /बालगृह विजय कॉलनी रुक्मिणीनगर अमरावती 


TIP (कनिष्ठ) मुलांचे बालगृह कोलाटकर बिल्डींग,अमरावती 


97 6201005584 शासकोय मुलांचे 


ra निरीक्षणगृह व बालगृह माधवनगर ,तुकाराम चौक अकोला 


6301005611 शासकोय मुलांचे 
6301005624 शासकोय मुलांचे 
100 6401005624 शासकोय मुलांचे 


चे (क/व) बालगृह सुवर्ण नगर,बुलढाणा 


ro निरीक्षणगृह व बालगृह Brass निवास ,शिवशंकर नगर बुलढाणा 


चे निरीक्षणगृह व बालगृह चापमनवाडी ,सिद्धेश्वर भवन यवतमाळ 


101 शासकोय मुलींचे पुनर्वसन केंद्र सायन मुंबई उपनगर 
102 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, ठाणे 
103 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, रायगड 
104 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, रत्नागीरी 
105 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, सिंधुदुर्ग 
106 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, पालघर 
107 जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी, पुणे 

108 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, सातारा 
109 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, सांगली 
110 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, सोलापूर 
ae जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी, कोल्हापूर 
112 जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 
113 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, परभणी 
114 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, बीड 
115 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, नांदेड 
116 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, धाराशिव 
7 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, जालना 
118 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, लातूर 
119 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, हिंगोली 
120 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, गोंदिया 
121 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, वर्धा 
122 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, नागपूर 
123 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, भंडारा 
124 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, चंद्रपूर 
125 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, गडचिरोली 
126 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, नाशिक 
127 जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी, धुळे 
128 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, जळगाव 
129 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, अहमदनगर 
130 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, नंदुरबार 
131 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, अमरावती 
132 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, अकोला 


133 6301005712 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, बुलढाणा 


134 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, यवतमाळ 
135 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, वाशिम 
136 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी, मुंबई शहर 
137 जिल्हा महिला ब बाल विकास आधिकारी,मुंबई उपनगर 


SUNIL DEORAO 
SARDAR 


(सुनिल सरदार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


